वाचा :- 


तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या संनियंत्रण व 
अंमलबजावणीसाठी निर्माण करण्यात आलेली 
अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्यास मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१३/प्र.क्र.५८/का.१४४४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ६मार्च, २०१९. 


१) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः इपीडी-१०१०/प्र.क्र.३१२/का.१४२१ दि. १४.१२.२०१० 
२) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०११/प्र.क्र.१७/का.१४४४ दि. ०४.०१.२०१२ 
३) नियोजन विभाग शासन आदेशा क्रमांकः तिक्षेवि-२०१३/प्र.क्र.५८/का.१४४४ दि. १२.१०.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


श्रीक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विकास आराखड्यातील कामांचे संनियंत्रण 


व अंमलबजावणी यासाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवर संबंधित विभागीय आयुक्‍त 


यांच्या कार्यालयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या खालील ९ पदांना संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दि. १६ मार्च, 


२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. 


सदरहू ९ अस्थायी पदांना दि. १ मार्च, २०१९ ते दि. ३० सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीसाठी पुढे चालू 
ठेवण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव कार्यालयाचे नाव पदनाम व वेतनश्रेणी पदसंख्या 
श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी,भंडारा विभागीय विशेष कार्य अधिकारी ij 
डोंगर,नेवासा, पाळखीतळ मार्ग | आयुक्त, पुणे । (रु.१५६००-३९१००-ँग्रेड पे रु.६६००) 
विकास आराखडा, संशोधन सहायक | 
(रु.९३००-३४८००--ग्रेड पे रु.४३००) 
लिपिक-टंकलेखक | 
(रु.५२००-२०२००--ग्रेड पे रु.१९००) 
श्रीगजानन महाराज समाधी  । विभागीय विशेष कार्य अधिकारी २ 
शताब्दी महोत्सव शेगाव विकास | आयुक्त, (रु.१५६००-३९१००--ग्रेड पे रु.५४००) 
आराखडा आणि राष्ट्रसंत अमरावती संशोधन सहायक २ 
तुकडोजी महाराज श्रीक्षेत्र (रु.९३००-३४८००-ँग्रेड पे रु.४३००) 
मोझरी, जिल्हा अमरावती, लिपिक-टंकलेखक २ 
विकास आराखडा (रु.५२००-२०२००-ग्रेड पे रु.१९००) 
एकूण पदे ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१३/प्र.क्र.५८/का.१४४४ 


उपरोक्त पदांच्या वेतनावर व भत्यांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. ओ-८, ३४५२, पर्यटन, ०१, 
पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१, पर्यटन केंद्रे, या लेखाशिर्षाखालील संबंधित उपश्रिर्षातर्गत खर्ची 
टाकून, सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या (०१) वेतन, या उद्दीष्ठाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


सदरहू शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २१ फेब्रुवारी, 
२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०६११२९५८८३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Maya Roop Vasudeo 


M R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 

a y a O O p Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6feaef8191e4a5cf833409f76214c1 bbb386df214f40 
eb3db528e6ea18a3bb1, 


serialNumber=60b30444f3b7ad81b2f32912506b69de2a01b 
a S U e O 84759943289c5b29755e4712c40, cn=Maya Roop Vasudeo 
Date: 2019.03.06 11:32:22 +05'30' 


(मा. रु. वासुदेव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


> 
a 


Ere) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

विभागीय आयुक्त, पुणे /अमरावती विभाग 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/अमरावती 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत,वांद्रे (पूर्व ),मुंबई-५१ 
वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क, मंत्रालय,मुंबई 

नियोजन विभाग-का-१४२४/का-१४२१/का-१४२६/का-१४२७ मंत्रालय,मुंबई 
निवड नस्ती, का.१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


AD 


AN 


oc 
Ss YS fee SP Se YSeOULSLULUwLD 


Cc 
ae 


xn 


(२ S&S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


